RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg . No . MCS/ 174 / 2016- 1818 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ३, अंक ५५ ] 


बुधवार, नोव्हेंबर ८, २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १३ ,किंमत : २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ७५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 

राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
नवीन प्रशासकीय भवन , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालयासमोर, मादाम कामा मार्ग, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 


आदेश 


क्रमांक रानिआ/ नपा- २०१६ / प्र. क्र . २८ / का . ६ . — ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ झेडए अन्वये राज्यातील नगरपालिका 
निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण याची सर्व जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे . 

२. आणि ज्याअर्थी, शासनाने “ महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१७ ( २०१७ चा 
अध्या. २५ ) " दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची जनतेकडून थेट निवड करण्याची पद्धती लागू केली असून त्या 
अनुषंगाने नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष पदांच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र, शपथपत्र व मतपत्रिकांचे रंग याबाबत नव्याने आदेश पारित करणे 
आवश्यक झाले आहे. 

३. आणि त्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या २४३ झेडए व महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
च्या कलम १०ए ( ४ ) अन्वये तसेच आयोगास समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून राज्य निवडणूक आयोग 

खालीलप्रमाणे 
आदेश देत आहे : 
____ ४. आणि ज्याअर्थी, आयोगाने समक्रमांकाच्या दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ च्या आदेशान्वये नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सदस्य पदांसाठी 
व नगरपरिषदांच्या अध्यक्ष पदांसाठी नामनिर्देशनपत्र , घोषणापत्र , मतपत्रिका व त्यांचे रंग विहित करण्यात आले आहेत. या आदेशांमधील 
नगरपंचायतींसाठी विहित करण्यात आलेले मतपत्रिकांचे रंग व अध्यक्ष पदासाठी नामनिर्देशनपत्र सोबतच्या परिशिष्ट -१ व परिशिष्ट - २ नुसार नव्याने 
विहित करण्यात येत असून नगरपंचायतींच्या सदस्य पदासाठी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ च्या आदेशासोबतच्या परिशिष्ट -१ अन्वये विहित केलेले 
नामनिर्देशनपत्र व घोषणापत्र वापरण्यात यावे. 


भाग एक - अ ( म. उ. वि . ) - ७५ – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


४.१. नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्राचे नमुने 

नगरपंचायत 
(i) नगराध्यक्ष पदाकरिता परिशिष्ट -१ नुसार 
४ . २. मतपत्रिका रंग व क्रम 

नगरपंचायत 
( i ) नगराध्यक्ष पदाकरिता 

. . फिका गुलाबी 
( ii ) सदस्य पदाकरिता 
४ .३. मतपत्रिकेचे नमुने 

___ (i) नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या निवडणुकींकरिता परिशिष्ट- २ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे राहिल . 
५ . नगरपंचायतींकरिता मतदान यंत्रावर पहिली मतपत्रिका ही अध्यक्ष पदाकरिता व दुसरी मतपत्रिका ही सदस्य पदाकरिता लावण्यात यावी. 
शासनाने नगरपरिषदांमधील अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीकरिता दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी निवडणूक नियम, २०१६ तयार केले आहेत . याच 
नियमातील तरतुदी आवश्यकतेनुसार नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीकरिता जशाच्या तशा लागू होतील . तरी निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांनी त्यामधील तरतुदींनुसार नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष पदाच्या नामनिर्देशनपत्रासंदर्भात उचित कार्यवाही करावी . 


. . पांढरा 


राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या आदेशानुसार, 


री . वि . फणसेकर, 

अवर सचिव , 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


( राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ / नपा - २०१६/ प्र.क्र . २८ / का -६, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे सहपत्र ) 

अध्यक्ष पदाकरिता नामनिर्देशनपत्र 

अनुसूची १ 

नामनिर्देशनपत्र (नगर पंचायत ) 
( अध्यक्ष पदाकरिता सूचक आणि उमेदवार अथवा संबंधित अधिकारी यांनी भरावयाचे ) 

भाग एक 
आम्ही, याद्वारे ; 
नगर पंचायत : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • च्या थेट 

. . . . . . . . . . . . . च्या थेट अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीकरिता 
श्री ./ श्रीमती . . 

. . .. .. . . . यांना उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित करीत आहोत . 
( १ ) उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

. .. . . .. . . 
( २) वडिलांचे / पतीचे नाव 

. . . . . . . . . . . . . 
( ३ ) लिंग 

पुरुष । स्त्री / इतर 
( ४ ) जन्म तारीख व वय 

: . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . , . . . . . . वषे . . . . . . महिने 
( ५ ) व्यवसाय / धंदा 

. . . . . . . 
( ६ ) संपूर्ण पत्ता ( पोस्टाचा पत्ता ) 


. . . . 


( ७ ) उमेदवाराचा मतदार यादीतील तपशील 

( अ ) नाव 
( ब ) प्रभाग क्रमांक 

.. . . .. . . . . . . . . . 
( क ) यादी भाग क्रमांक 

( ड ) अनुक्रमांक 
( ८ ) उमेदवाराचा प्रवर्ग : 

अनुसूचित जाती 
( राखीव जागेची निवडणूक असल्यास ) 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(९ ) महिलांकरिता राखीव असलेल्या जागेकरिता : . . . 

निवडणूक आहे काय ? 
( १० ) मतदार यादीमधील सूचकांचे तपशील 
अ . क्र . सूचकाचे नाव 

प्रभाग क्रमांक यादी भाग क्रमांक 
__ ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


जमाती 


प्रवर्ग . . . . . 
प्रवण . . . . . . . . . . . . 
प्रवर्ग . . . . . 
प्रवर्ग . . . . . 


सही / अंगठा 


अनुक्रमांक 
( ५ ) 


दिनांक : 

मी , याद्वारे सूचित करतो/ करते की , निवडून आल्यास नगर पंचायत अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास मी तयार आहे . 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८, २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


उमेदवाराने करावयाचे घोषणापत्र 
मी , याद्वारे असे घोषित करतो / करते की , माझी या नामनिर्देशनपत्रास संमती असून, मी असेही घोषित करतो / करते की , 

( अ) माझ्या वयाची . . . . . . . . . . . . वर्षे पूर्ण झालेली आहेत . 
( ब) नगर पंचायत अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी मी अपात्र नाही. 
( क ) मी नगर पंचायत ठेकेदार नाही . 
( ड) मी नगर पंचायत नियमानुसार देय असलेली कोणत्याही रकमेची थकबाकी शिल्लक ठेवलेली नाही . 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा ) 


नाव : . . 


. कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


नामनिर्देशन पत्र 
भाग दोन 

( निवडणूक चिन्हांच्या निवडीबाबतचे घोषणापत्र ) 
मी , याद्वारे आणखी असे घोषित करतो / करते की , 

( अ) मी, या निवडणुकीमध्ये . . . . . . . . . . . . . . . . . . • * पक्ष ( राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांच्याकडे नोंदणी झालेल्या 
पक्षाचे नाव) यांच्यातर्फे निवडणूक लढवीत आहे / मी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवित आहे. ( लागू नसेल ते खोडावे ) 

( ब) मी निवडलेली निवडणूक चिन्हे ही पसंतीक्रमानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत : 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा). 


. कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


भाग एक - अ ( म. उ.वि . ) - ७५ - २ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


नामनिर्देशनपत्र 


भाग तीन 
नामनिर्देशनपत्राचा अनुक्रमांक . . . . . . . 

हे नामनिर्देशनपत्र, * उमेदवाराने / उमेदवाराच्या सूचकाने रोजी (दिनांक ) . . . 
कार्यालयात सुपूर्द केले. 


· · · · वाजता ( वेळ ) माझ्याकडे माझ्या 


दिनांक : 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही . 


नामनिर्देशनपत्र स्वीकारल्याबद्दल किंवा ते नाकारल्याबद्दल निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय 
मी , या नामनिर्देशनपत्राची, राष्ट्र नगरपंचायत ( अध्यक्ष पदासाठी थेट निव नयम , २०१७ च्या नियम · · 
तपासणी केली आहे आणि त्याबाबत पुढीलप्रमाणेनिर्णय देत आहे : 


• अनुसार , 


दिनांक : 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही . 
* लागू नसेल ते खोडावे. 

भाग चार 
( नामनिर्देशनपत्र व छाननीची नोटीस यांची पोहोच ) 

( नामनिर्देशनपत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीकडे द्यावयाची ) 
नामनिर्देशनपत्राचा अनुक्रमांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . नगर पंचायतमधील थेट निवडणूक अध्यक्ष या पदाकरिता उमेदवार 

. . .. . . . . .. . . . .. यांचे नामनिर्देशनपत्र . .. . . . .. . . .. . (दिनांक ) 
रोजी . . .. . .. . .. . .. .. ( वेळ ) वाजता * उमेदवाराकडून / उमेदवाराच्या सूचकाकडून माझ्याकडे माझ्या कार्यालयात सुपूर्द करण्यात आले 
आहे . 

सर्व नामनिर्देशनपत्रांची • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (ठिकाण ) येथे. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( दिनांक ) रोजी 
- - - - - -- - - - ( वेळ ) वाजता छाननी करण्यात येईल . 


दिनांक : 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही . 


* लागू नसेल ते खोडावे. 


• कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


. 


• 


. 


• 


• 


• 


( राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ / नपा - २०१६ / प्र.क्र . २८ / का -६,दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे सहपत्र ) शपथपत्र 

अनुसूची-१ 

नगरपंचायत 
नामनिर्देशनपत्रासोबत अध्यक्ष पदाकरिता उमेदवाराने द्यावयाचे शपथपत्र 
मी खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञेवर सांगतो / सांगते की , 
( १) वैयक्तिक माहिती 

( अ ) नाव : 
( ब) वडीलांचे/ पतीचे नाव : 
( क ) लिंग : 

पुरुष / स्त्री / इतर 
( ड ) जन्मतारीख व वय : 

. . . . / . . . / . . . . . . . ., • • • • • • • • वर्ष 
( इ) व्यवसाय/ धंदा : 
( फ ) संपूर्ण पत्ता ( पोस्टाचा पत्ता ) : 
( ग) दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक : 

( ह ) ई-मेल आयडी : 
(२ ) निवडणूक लढवू इच्छितो / इच्छिते त्या 

नगरपंचायतीचा तपशील 
नगरपंचायतीचे नाव : 

अध्यक्ष पदाचे आरक्षण : 
( ३) जातीबाबतचा तपशील 
( अ) जातीचा प्रवर्ग 

( अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती / 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ) 
( ब ) जात 
( ब ) जात प्रमाणपत्र : देणारा अधिकारी 

. . . . . . . . क्र . . . . दिनांक : . . . . , 
( क ) जात वैधता प्रमाणपत्र : देणारा अधिकारी : . . . . . . . . क्र .. . . दिनांक : . . . . . . . . 
( ड ) जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर उमेदवाराने 

जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे 

सादर केलेल्या अर्जाच्या पोचपावतीचा तपशील : 
( ४ ) मतदार यादीतील माझा तपशील - 
( अ ) नाव 
( ब ) प्रभाग क्रमांक 
( क ) यादी भाग क्रमांक 

( ड ) अनुक्रमांक 
( ५ ) माझी शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे आहे - 
अ . क्र . शिक्षण विद्यालय /विश्वविद्यालयाचे नाव 

उत्तीर्ण होण्याचे वर्ष 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


कमाल शैक्षणिक अर्हता नमूद करावी. धारण केलेल्या पदवी / पदविका / प्रमाणपत्र यांचेसंपूर्ण नाव नमूद करावे. 
भाग एक - अ ( म .उ.वि .) - ७५ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


(६ ) अपत्यांची संख्या 

( अ ) आज रोजी असलेल्या अपत्यांची संख्या 
( ब) त्यापैकी दिनांक १२ सप्टेंबर , २००१ नंतर जन्मलेल्या अपत्यांची संख्या 
व त्यांच्या जन्मतारखा 

. . . . . . . . . . . . . . . 
( ७ ) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी - 

( अ ) मला दोषसिध्दीनंतर दोन वर्षेकिंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता कैद होऊ शकेल अशा अपराधांचा माझ्यावर आरोप आहे । 
नाही व त्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे . 
त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे : 


(जिथे दोन वर्षेकिंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता शिक्षा होऊ शकेल अशा प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील येथे द्यावा. ) 


ज्या न्यायालयाने दखल घेतली 
आहे त्या न्यायालयाचे नाव 


दावा न्यायालयाने दखल 
क्रमांक __ _ घेतलेल्या आदेशाचा 


कायद्याचे कलम व दखल 
घेण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा 

तपशील . 


दिनांक . 


( ब ) मला खालील अपराधांसाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे. ( ज्या अपराधांच्या अपराध सिद्धीमुळे आणि शिक्षेमुळे मला निवडणूक 
लढविण्याकरिता अपात्र ठरविता येईल अशा अपराधांव्यतिरिक्त ) आणि एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा 
देण्यात आली आहे , त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे : 

न्यायालयाचे । दावा न्यायालयीन कायद्याचे कलम व दोषी दखल घेतलेल्या उपरोक्त 
नाव क्रमांक आदेशाचा ठरविण्यात आलेल्या आदेशाच्या विरोधात केलेल्या 

दिनांक गुन्ह्यांचा तपशील अपील ( ले) / पुनरिक्षण ( णे ) 

इत्यादीबाबतचा तपशील . 


( ८) व्यवसाय किंवा कामधंदा याचा तपशील - 

( अ) स्वतः : 
( ब ) पती/ पत्नी : 


(९ ) वार्षिक उत्पन्नाबाबतचा तपशील - 
तपशील 

पॅन क्रमांक 


आयकर रिटर्न भरणा 
केलेले मागील वर्ष 


आयकर रिटर्नमध्ये दर्शविलेले 

एकूण वार्षिक उत्पन्न 


उमेदवाराचे 
उमेदवाराचे पती / पत्नी 
अवलंबित व्यक्ती- १ 
अवलंबित व्यक्ती- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


शपथपत्र ( ४ / ८ ) 


(१० ) मत्ता व दायित्व यांचा तपशील - 
(i) जंगम मालमत्तेचा तपशील 
( संयुक्त नावावर असलेल्या मालमत्तेत संयुक्त मालकीचे प्रमाण नमूद करणे आवश्यक आहे .) 
वर्णन 

स्वतः पती / पत्नीचे अवलंबित - १ 
नाव 

चे नाव 
__ ( ३ ) ( ४ ) 


अवलंबित - 
२ चे नाव 


अवलंबित - ३ 

चे नाव 


क्र . 


( २ ) 


१ 


रक्कम 


बँक वित्तीय संस्था व बँकेव्यतिरिक्त 
वित्तीय कंपन्यामधील ठेवी 


कंपन्यांमधील बंधपत्रे, कर्जरोखे व भाग 


इतर वित्तीय दस्तऐवज , राष्ट्रीय बचत 
प्रमाणपत्रे, पोस्टाच्या बचती व 
एलआयसी पॉलिसी इ. 


५ 


मोटार वाहने ( बनावटीचा तपशील इ.) 


६ 


जडजवाहीर ( वजन व मूल्य यांचा तपशील ) 


दाव्यांचे / व्याजांचे मूल्य यासारखी इतर 
मालमत्ता 


एकूण 


शपथपत्र ( ५ / ८ ) 


( ii ) स्थावर मालमत्तेचा तपशील 
( टीप : संयुक्त मालकीच्या संपत्तीमध्ये संयुक्त मालकीचे प्रमाण नमूद करणे आवश्यक आहे .) 
स्वतःचे नाव : 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सहें / क्रमांक 


क्षेत्र ( एकूण सध्याचे बाजारभावानुसार 
मोजमाप ) 

मूल्य 
__ ( ५ ) 


१ 


कृषि जमीन 


३ इमारती (निवासी ) 
४ इमारती( व्यापारी ) 
५ घरे / सदनिका इत्यादी 


६ 


इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 


एकूण 


. कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) - ७५ - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , नोव्हेंबर ८, २०१७ / कार्तिक १७, शके १९३९ 


पती / पत्नीचे नाव : 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सर्व्हे / क्रमांक 


सध्याचे बाजारभावानुसार 


क्षेत्र ( एकूण 
मोजमाप ) 


मूल्य 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( १ ) 
१ 


कृषि जमीन 


अकृषिक जमीन 


२ 
____ ३ 
__ ४ 

५ 
६ 


इमारती (निवासी ) 
इमारती ( व्यापारी ) 
घरे / सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे) 


एकूण 


शपथपत्र ( ६ / ८ ) 


अवलंबित -१ चे नाव : 

वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सहें / क्रमांक 


सध्याचे बाजारभावानुसार 


क्षेत्र ( एकूण 
मोजमाप ) 


क्र . 


मूल्य 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


३ 


कृषि जमीन 
अकृषिक जमीन 
इमारती (निवासी) 
इमारती ( व्यापारी ) 
घरे / सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे) 


__ ४ 
___ ५ 

६ 


एकूण 


अवलंबित - २ चे नाव : 

वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सव्हे /क्रमांक 


क्षेत्र ( एकूण 
मोजमाप ) 


सध्याचे बाजारभावानुसार 

मूल्य 


( १ ) 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 


___ ( २) 
कृषि जमीन 
अकृषिक जमीन 
इमारती (निवासी ) 
इमारती (व्यापारी ) 
घरे / सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 


एकूण 


• कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


११ 


शपथपत्र ( ७ / ८ ) 


अवलंबित - ३ चे नाव 


अ . 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सर्वे / क्रमांक 


क्षेत्र ( एकूण सध्याचे बाजारभावानुसार 
मोजमाप ) 

मूल्य 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


कृषि जमीन 


१ 
२ 


"| 


mr| 


अकृषिक जमीन 
इमारती (निवासी ) 
इमारती (व्यापारी ) 
घरे / सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 


४ 
५ 
६ 


0| 


एकूण 


वरील अनुक्रमांक १ ते ४ येथे स्थान (ने ), सर्वे / क्रमांक , क्षेत्रफळ ( एकूण मोजमाप ), सध्याचे बाजारभावानुसार मूल्य नमूद करावे. 

( iii) मी देय असलेल्या सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांच्याकडील व शासकीय /निमशासकीय संस्थांकडील दायित्वे / थकीत रकमा यांचा 
तपशील . 

( टीप . - प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वतंत्रपणे द्यावा . ) 
अ . क्र . वर्णन 

स्वतः पती / पत्नीचे अवलंबित - १ अवलंबित - अवलंबित - ३ 
नाव 

चे नाव २ चे नाव इ . चे नाव 
( २ ) ( ४ ) 

( ७ ) 
अ . १. बँकांकडून कर्जे 

२. वित्तीय संस्थांकडून कर्जे 

३. शासकीय / निमशासकीय देणी 
ब . १. आयकर ( अधिभारासह ) 

२. संपत्तीकर 


३. सेवा कर 


४ . नगर पंचायत मालमत्ता कर 


५. विक्रीकर 
६ . इतर देणी 


एकूण 


(११) मी शपथेवर सांगतो / सांगते की , 
(१ ) वरील मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे सत्य व अचूक आहे. यातील कोणताही भाग खोटा नसून, त्यामध्ये कोणतीही 

महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपविण्यात आलेली नाही. 
( २) दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतर माझ्या एकूण मुलांच्या संख्येत भर पडून ती दोनपेक्षा जास्त झाल्यास मी उपरोक्त स्थानिक 

स्वराज्य संस्थेचा / संस्थेची अध्यक्ष म्हणून राहण्यास अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे . 


. कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८ , २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


( ३) निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास माझी निवड 

भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि मी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा / संस्थेची अध्यक्ष राहण्यास अनर्ह / अपात्र ठरेन याची 

मला जाणीव आहे. 
( ४ ) निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित पद्धतीने सादर न 

केल्यास मी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा / संस्थेची अध्यक्ष म्हणून राहण्यास अनर्ह / अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे . 
( ५ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम १६ मधील तरतुदींचे मी वाचन केले 

असून त्यानुसार मी नगरपंचायत अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र नाही . 


स्थळ : 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा ) 


पडताळणी 
मी वर नमूद केलेला अभिसाक्षी, तपासणी करून घोषित करतो / करते की, या शपथपत्रातील मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे सत्य 
व अचूक आहे. यातील कोणताही भाग खोटा नसून , त्यापासून कोणतीही महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपविण्यात आलेली नाही . 

. . . . . . . . . . . . येथे दिनांक . . . . . . . . . . . . माहे . . . . . . . . . . २० . . . . . . . . . . रोजी तपासले . 


अभिसाक्षी 

माझ्यापुढे तपासले 
( तपासणी प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी व पदनाम शिक्का ) 


स्थळ : 


दिनांक : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ८, २०१७/ कार्तिक १७, शके १९३९ 


परिशिष्ट - २ 

( अध्यक्ष पदाकरिता मतपत्रिकेचा नमुना ) (फिका गुलाबी ) 
क्र . . . . . . . . . . . . . . . . . . . नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदाची सार्वत्रिक निवडणूक सन २० . . . . . . . 


( आरक्षण * ) . . . . . . . . . • • • • • • • • • • 


१. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


२. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


३. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


४ . “ वरीलपैकी एकही नाही ” ( NOTA ) 

( NOTA) 
* येथे आरक्षण उदा . अनुसूचित जाती / अनुसूचित जाती ( स्त्री ) / अनुसूचित जमाती/ अनुसूचित जमाती ( स्त्री)/ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग / 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री )/ सर्वसाधारण / सर्वसाधारण ( स्त्री ) नमूद करावे . 


परिशिष्ट - २ 
( सदस्य पदाकरिता मतपत्रिकेचा नमुना) ( पांढरा ) 

. . . . . . नगरपंचायत सार्वत्रिक / पोट निवडणूक सन २० . . . . . . . 
प्रभाग क्र . . . . . . . . . . . . 

( आरक्षण * ) . . . . . . . . . • • • • • • • • • • 


क्र . . . . . . 


. . 


१. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


२. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


३ . आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


४ . “ वरीलपैकी एकही नाही ” ( NOTA ) 


( NOTA) 


कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये . लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


